राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपअधीक्षक, 
राउशु, गट-"ब" (राजपत्रित) या संवर्गातील 
सीपीटीपी-६ (राज्य सेवा परीक्षा-२०१८) या 
तुकडीतील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१२९/राउश्ु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ मे, २०२२. 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दि.२०.०१.२०१४. 

२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.टिआरएन-०५१४/प्र.क्र.२०/१८-ब, 
दि.०७.११.२०१५. 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.टिआरएन-०५१७/प्र.क्र.३६/सीपीटीपी, 
दि.२१.०७.२०१७. 

४) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१२९/राउ्यु-१, दि.२६.११.२०१९. 

५) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 

६) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१२९/राउशु-१, दि.१६.११.२०२१. 

७) सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्र.टिआरएन ०१२२/प्र.क्र.१२/सीपीटीपी-ब, दि.२८.०२.२०२२. 


शासन आदेडा :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने, राज्यसेवा परीक्षा-२०१८ च्या आधारे उपअधीक्षक (गट-ब), राज्य 
उत्पादन शुल्क (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी एस-१५ (४१,८००-१,३२,३००) या पदावर खालील नमूद 
उमेदवारांची शिफारस केली आहे. सदर उमेदवारांचे एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ६ (9217-६) 
अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण झाळे असून, सदर परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ 
क्र.9 वरील दि.२८.०२.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये निश्चित करुन दिली आहे. 


२. प्रस्तुत उमेदवारांसाठी संदर्भ क्र.४ वरील शासन निर्णय, दि.२६.११.२०१९ अन्वये, आयुक्‍त, राज्य 
उत्पादन शुल्क यांच्या आस्थापनेवर सदर उमेदवार ज्या दिवशी कागदपत्रे पडताळणीसाठी हजर राहिले त्या 
दिनांकापासून दोन वर्षाच्या कालावधीकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली असून, संदर्भ क्र.६ 
येथील दि.१६.११.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सदर परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना विभागीय संवर्ग 
वाटप होऊन पदस्थापनेची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


३. सदर परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्यासाठी नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या शिफारशीस 
अनुसरुन आणि त्यास शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, शासन अधिसूचना, दि.१४.०७.२०२१, 
महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदावर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ मधील तरतुदीनुसार, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.७ येथे 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१२९/राउशु-१ 


दर्शविलेल्या महसूली विभागात स्तंभ क्र.८ येथील पदावर या HATS ATTA दिनांकापासून पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे | नियुक्ती | आयोगाचा ।म.लो.आ. | गुणानुक्रमे वाटप झालेला पदस्थापना 
क्र. | नाववमूळ | चा प्रवर्ग शिफारस परिक्षा वर्ष ज्येष्ठता क्र. महसूली विभाग 
प्रवर्ग क्र. 
| 9 | 2 3 | 8 | 5 & | 8 | ¢ 
रि श्री. त्रद्षषिकेडा | SC- २ २०१८ 2 पुणे उपअधीक्षक, 
अनंतराव इंगळे, | Gen-9 राज्य उत्पादन 
अ.जा. शुल्क, सांगली 


४. सदर अधिकाऱ्यांचे या शासन आदेशाच्या दिनांकापासूनचे वेतन, भत्ते अदा करणे व इतर सेवाविषयक 
बाबी अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली कार्यालयाकडे राहतील. 
५. सदर उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबतची 
कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागाकडून होणार असून, याबाबतचे आदेश यथावकाडा निर्गमित करण्यात 
येतील. 
६. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे. सदर आदेशात 
बदल करून घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही 
कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती 
गैरवर्तणूक समजून संबंधित strates शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२२०५२५१११४४४३२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, क ee 


Sandeep Gorakhnath cess: 


Dhakane ort 
(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा.राज्यमंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) प्रधान सचिव (राउशु) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
४) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
६) उप सचिव (सीपीटीपी-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७) संबंधित विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१२९/राउशु-१ 


९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 

qo) विभागीय उपआयुक्त, राउशु, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर. 

११) अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली. 

१२) संबधित उपअधीक्षक (आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचेमार्फत) 
१३) निवड नस्ती/ राउशु-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


